पंचायत समिती नेर (जि.यवतमाळ) येथील 
नवीन प्रशासकीय इमारत बांधकामास 
सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पंसई-२०२१/प्र.क्र.१२२/बांधकाम-४ 
५ वा मजला, बांधकाम भवन, 24 मर्झबान पथ, 
फोर्ट, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ००१ 
तारीख: २३ ऑगस्ट, २०२१ 


वाचा - 
१) ग्राम विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः पंसई-२०१६/प्र.क्र.९७/बांधकाम-४, 
दिनांक ०९ ऑगस्ट, २०१७. 
२) अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, यवतमाळ यांचे पत्र क्रमांकः 
यजिप/बांध-२/तांशा-२/१९८२/२०२१, दिनांक ०६ ऑगस्ट, २०२१. 
प्रस्तावना - 
अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, यवतमाळ यांनी वाचा मधील 
अनुक्रमांक २ येथील पत्रान्वये, नेर पंचायत समिती (जि.यवतमाळ) येथील नवीन प्रशासकीय 
इमारतीच्या बांधकामास सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याची विनंती केळी आहे. 


०२. ग्राम विकास विभागाच्या उक्त वाचा मधीळ अनुक्रमांक १ येथील दिनांक ०९ ऑगस्ट, 
२०१७ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये, नेर पंचायत समिती (जि.यवतमाळ ) येथील नवीन प्रशासकीय 
इमारत बांधकामाच्या रू.४१९.९५ लक्ष इतक्या अंदाजपत्रकीय किंमतीच्या बांधकामास प्रशासकीय 
मान्यता देण्यात आळेली आहे. नेर पंचायत समिती (जि.यवतमाळ ) येथीळ नवीन प्रशासकीय 
इमारतीचे बांधकाम ९० % पुर्ण झालेले आहे. मुळ मंजुर आराखड्यामधल्या आर. सी. सी. 
डिझाईननुसार करारनाम्याच्या मंजुरीनंतर काम करण्यात आले. या डिझाईननुसार काम करणे 
MRI असल्याने डिझाईन मधील खोदकाम, फाउंडेडान काँक्रीट, कॉलम बिम, स्लॅब व स्टीलचे 
परिमाणात आकारमानातीळल बदलामुळे परिमाण वाढ झाली. तसेच वॉटर टेबल वर असल्याने 
बेसमेंट मधील फाउंडेडान रिटेनींगवॉल व रिच कॉक्रीट घेणे आवश्‍यक झाले या तरतूदीचा 
अंदाजपत्रकामध्ये Pda केल्याने, नेर पंचायत समिती (जि.यवतमाळ) येथील नवीन प्रशासकीय 
इमारत बांधकामाच्या रू.४१९.९५ लक्ष इतक्या मुळ प्रशासकिय मान्यतेमध्ये ६१.९६ लक्ष (१४.७५ 
टक्के) इतकी वाढ झालेली आहे. यास्तव, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, 
यवतमाळ यांनी नेर पंचायत समिती (जि.यवतमाळ) येथील नवीन प्रशासकीय इमारत बांधकामाच्या 
रू.४८१.९१ लक्ष इतक्या अंदाजपत्रकास सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याची विनंती केलेली 
आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः पंसई-२०२१/प्र.क्र.१२२/बांधकाम-४ 


03. 


अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, यवतमाळ यांनी सादर केलेल्या 


प्रस्तावाच्या छाननी अंती, नेर पंचायत समिती (जि.यवतमाळ) येथील नवीन प्रशासकीय इमारत 


बांधकामाच्या रूपये ४८१.९१ लक्ष इतक्या अंदाजपत्रकीय किंमतीस सुधारित प्रशासकीय मान्यता 


देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय- 
नेर पंचायत समिती (जि. यवतमाळ) येथील नवीन प्रशासकीय इमारत बांधकामाच्या 
मुळ प्रशासकीय मान्यता रू.४१९.९५ लक्ष रकमेमध्ये रू.६१.९६ लक्ष इतकी वाढ करून रू.४८१.९१ 


लक्ष इतक्या रकमेच्या अंदाजपत्रकास, या शासन निर्णयान्वये सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात 
येत आहे. 


०२. नेर पंचायत समिती (जि. यवतमाळ) येथील नवीन प्रशासकीय इमारत बांधकामाच्या मुळ 
प्रशासकीय व सुधारित प्रशासकीय मान्यतेच्या अंदाजपत्रकाचा तुलनात्मक गोषवारा पुढीलप्रमाणे 
आहे. 
General Abstract For Construction of Ner P. S. Administrative Building Revise A. A. 
Sr. Description of Item As per A.A. As per Revise | Saving Excess 
No. (In Rs.) (In Rs.) (In Rs.) (In Rs.) 
1 2 3 4 5 a 
1 Cost of Civil Work 31574875.00 38092674.00 | 0.00 6517799.00 
2 Add 11 % for Electrification 3473236.25 3809267.00 | 0.00 33603 1.00 
3 Add 8 % for Water Supply and 2525990.00 निकश 2525990.00 Pod 
Sanitation 
4 Add 6 % for Price Variation 1894492.50 1533535.00 360958.00 | 0.00 | 
5 Add 4 % for Contingencies 1262995.00 | = 0.00 1262995.00 | 0.00 | 
| 6 | Add 2 % for Computerization 631497.50 | 0.00 631498.00 | 0.00 | 
7 Add 2 % for Rain Water 631497.50 aa 631498.00 
Harvesting anf Fire Fighting शि चां 
| 8 | Add 12% for G.S.T. Charges | = 0.00 4755145.00 4755 145.00 
Total 41994583.75 48190621.00 5412939.00 | 11608975.00 
Additional Ammount (Total 6196036.00 
Column 6 - Total Column 5) 
Total 4,19,95,000/- 4,81,91,000/- 61,96,000/- 
(14.75% वाढ) 
03. उपरोक्त बांधकामासाठी संबंधित सक्षम Wears तांत्रिक मान्यता प्राप्त झाल्यानंतर 


अनुदान स्वरूपात, टप्प्या-टप्प्याने निधी उपलब्ध करून दिला जाणार असून, तो उपलब्धतेनुसार 
अर्थसंकल्प वितरण प्रणाळी (805) द्वारे वितरीत करण्यात येईल. नेर पंचायत समिती 
(जि. यवतमाळ) येथील नवीन प्रशासकीय इमारत बांधकामासाठी आतापर्यंत वितरीत करण्यात 
आलेला रू.४०६.९३ लक्ष इतका निधी वजा जाता उर्वरित रू.७४.९८ लक्ष इतका निधी जिल्हा 
परिषदेला देय राहील. यावरील खर्च "२५१५-इतर ग्रामीण विकास कार्यक्रम १०१, पंचायती राज ३१ 
सहाय्यक अनुदाने (०१) (०३) जिल्हा परिषदांच्या इमारती बांधकामासाठी जिल्हा परिषदांना 
सहाय्यक अनुदाने (२५१५ 0043)" या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पंसई-२०२१/प्र.क्र.१२२/बांधकाम-४ 


०४. प्रस्तुत कामात पुन:श्च कोणतीही भाववाढ यापुढे देय होणार नाही. सुधारित प्रशासकीय 
मान्यतेच्या मर्यादेत लेखे अंतिम करण्यात यावेत. 


०५. प्रस्तुतचा शासन निर्णय हा वित्तीय अधिकार, नियम पुस्तिका, १९७८, भाग पहिला, उप 
विभाग-पाच, अनुक्रमांक ९, महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियम पुस्तिकेतील परिच्छेद क्रमांक 
१३४ स्तंभ- ५ खाली, प्रशासनिक विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारास अनुसरून 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०८२३११२४०१८५२० असा 
आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by PRAVIN DEVICHAND JAIN 
Pp RAV | N DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=RURAL 
DEVELOPMENT DEPARTMENT, postalCode=400032, 


st=Maharashtra, 
2.5.4.20=e86ac5658c4f446f46a56052bf048257ffe4ea09078de9 


d556ae5babe8adc8b1, 
pseudonym=37D9D56800E3803E7F4DEAA21F9F7FAB712736F 
6, 


serialNumber=481 AF6EECE7C1D432D3119135BE703BF6529E7 


J Al N A455A9B17708C677B565D8EE24, cn=PRAVIN DEVICHAND 
N 


(प्रविण जैन) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 

प्रत, 

१) मा.विरोधी पक्षनेता विधानसभा/विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ, मुंबई. 
) अ.मु.स. (ग्रा.वि. व पं.रा.), मंत्रालय, मुंबई. 
) मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई. 
) सचिव (मु.मं.ग्रा.स.यो.), ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
५) महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ मुंबई /महाराष्ट्र -२, नागपूर. 
) 
) 
) 
) 


AOD 


८ 0८ w 


विभागीय आयुक्त कार्यालय, अमरावती विभाग, अमरावती. 
मा.मंत्री (ग्रा.वि.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा.राज्यमंत्री (ग्रा.वि.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, यवतमाळ. 


Nn S&S ८-४ 


vo 


१०) अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, यवतमाळ. 

११) मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद, यवतमाळ. 

१२) कार्यकारी अभियंता (बांध.), जिल्हा परिषद, यवतमाळ. 

१३) जिल्हा कोषागार अधिकारी, जिल्हा यवतमाळ. 

१४) मुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, नवी मुंबई. 

१५) उपमुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, अमरावती विभाग, अमरावती. 
१६) जिल्हा लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, यवतमाळ. 

१७) गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती, नेर, जि. यवतमाळ. 

१८) सभापती, पंचायत समिती, नेर, जि. यवतमाळ. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः पंसई-२०२१/प्र.क्र.१२२/बांधकाम-४ 


१९) वित्त विभाग (व्यय-१५/अर्थ-१६), मंत्रालय, मुंबई. 

20) नियोजन विभाग (का.१४४४), मंत्रालय, मुंबई. 

२१ सार्वजनिक बांधकाम विभाग (इमा-३), मंत्रालय, मुंबई. 

२२) कार्यासन वित्त-१ व योजना-७, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२३) निवडनस्ती, कार्यासन बांधकाम-४, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


